महिला व बाल विकास विभागांतर्गत मागणी क्र.एक्स-१, 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण या प्रधान शिर्षांतर्गत 
अनिवार्य बाबींवरील तरतुदी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-०४ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

दिनांक :- ७ ऑक्टोबर, २०२२ 
संदर्भ :- 
वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.४.४.२०२२ 
२. महिला व बाळ विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-४, दि.११.४.२०२२ 
३. महिला व बाळ विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-४, दि.२५.४.२०२२ 
४. महिला व बाल विकास विभाग, झासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-४, दि.२.०५.२०२२ 
५. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-४, दि.२७.०५.२०२२ 
६. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-४, दि.८.०७.२०२२ 
७. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-४, दि.२२.०७.२०२२ 
८. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-४, दि.२६.०८.२०२२ 


-O 


area निर्णय :- 


राज्याच्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यात आलेल्या अनिवार्य व कार्यक्रम खर्चावरील निधी वितरीत करण्याच्या 
अनुषंगाने वित्त विभागाने संदर्भाधीन दि.४.४.२०२२ रोजीच्या परिपत्रक/ शासन निर्णयाव्दारे दिलेल्या मान्यतेनुसार सदर 
शासन निर्णयाव्दारे खालील विवरणपत्रातील स्तंभ क्र. (2) मधील लेखाशिर्ष/ उद्दिष्टांकरिता स्तंभ क्र. (५) मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे एकूण विद्यमान तरतूद ₹१७२१४.२८ लक्ष मधून ₹.११९३.१४ लक्ष (अक्षरी अकरा कोटी त्र्याण्णव लक्ष 
चौदा हजार फक्त) इतका निधी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांना वितरीत करण्यात येत आहे. 


(रुपये हजारात) 
9 ना डड अर्थसंकल्पीय | यापूर्वी वितरीत | प्रस्तावित 
अ.क्र. प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक / उद्दिष्ट % 
तरतूद वितरण 
(१) (२) (३) (४) (५) 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
०२-समाज कल्याण, 
००१ संचालन व प्रशासन, 
(०१) महिला व बाल कल्याण संचालनालय 
(०१) (09) महिला व बाल कल्याण संचालनालय (अनिवार्य) 
(२२३५-२०७२) 
०१, वेतन ३१५००० १८९००० १५७५० 
०३, अतिकालिक भत्ता ५५० ११५ ३९ 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ३२०० ११२० २२४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-०४ 


अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट ०७ ता 
तरतूद वितरण 
(१) (२) (३) (४) (५) 
१०, कंत्राटी सेवा २५९०० ९०६५ १८१३ 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च ५००० १०५० ३५० 
१३, कार्यालयीन खर्च १०८२६ ३०३० १५१६ 
१४, भाडेपट्टी व कर ३५५३ १२४३ २४९ 
१७, संगणक खर्च ४४२३ ९३ ३१ 
२१, पुरवठा व सामग्री | १००| 22 ७ 
२६, जाहिरात व प्रसिध्दी ४०० ११२ Ls 
२८, व्यावसायिक सेवा Yo १० डु 
५०, इतर खर्च २० ¥ | | 
५१, मोटार वाहने ३५ ७ २ 
एकूण (०१) (०१) ३६५०७७ २०४८७० १९९८५ 
२ | (०१) (03) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
अधिनियम, १९६१ याच्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा 
परिषदांना, आस्थापना अनुदाने (स्थानिक क्षेत्र) 
(अनिवार्य) (२२३५-२३२१) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ८५८ १८० 1_0| 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) १०५००० ५७७५० १०५०० 
एकूण (०१) (०३) १०५८५८ ५७९३० १०५०० 
एकूण (०१) ४७०९३५ २६२८०० ३०४८५ 
एकूण ००१ ४७०९३५ २६२८०० ३०४८५ 
१०२,बाल कल्याण 
०१,बालक समृध्दी योजना 
३ | (09) (०४ बाल न्याय अधिनियमान्वये शासन प्रमाणित गृहे व 
सुधारगृहे यांचे परिरक्षण करणे.(अनिवार्य) (२२३५-३०३२) 
०१, वेतन ४२५७० २३४१३ ४२५७ 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क १०८४ ३७९ ७६ 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च १४९ ३१ 1१0 | ० 
१३, कार्यालयीन खर्च १८२ ६३ १३ 
१४, भाडेपट्टी व कर ११०० ३८५ ७७ 
१९, आहार खर्च २६५२ ७४२ १८६ 
२१, पुरवठा व सामग्री ४०७ ८५ २८ 
५०, इतर खर्च १६८ ४७ pF 
एकूण (०१) (08) ४८३१२ २५१४५ ४६४७ 
४ | (09) (04) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाची 


स्थापना (अनिवार्य) (२२३५ ए ३११ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-०४ 


अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट ०७ ता 
तरतूद वितरण 
(१) (२) (३) (४) (५) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) १४५३ ४०५ fF 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) ११०१० ६०५५ ११०१ 
एकूण (०१) (०५) १२४६३ ६४६० ११०१ 
एकूण (०१) ६०७७५ ३१६०५ ५७४८ 
५ | 02, स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान 
(०२) (०३) संगोपन व संरक्षणाची गरजे असलेल्या मुलांसाठी 
संस्था चालविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान 
(अनिवार्य) (२२३५-३०४१) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ११८३७४ ३२०९२ 1_0| 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) १२९०९७ ७१००३ १२९१० 
एकूण (०२) (०३) २४७४७१ १०३०९५ १२९१० 
६ | (02) (०४ महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण मंडळाला सहायक 
अनुदान (अनिवार्य) (२२३५ बी ९४२) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ५५०५३ १५४१४ 1_0| 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) ७६८८ ४२२८ ७६९ 
एकूण (०२) (०४) ३१०२१२ १२२७३७ १३६७९ 
एकूण (०२) ३७०९८७ १५४३४२ १९४२७ 
७ | 903, महिला कल्याण 
(०१) महिला कल्याण योजना 
(०१) (09) स्वागत केंद्रे, राज्य गृहे व संरक्षण गृहे (अनिवार्य) 
(2234-9248) 
०१, वेतन १३९४९७ ७६७२३ १३९५० 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ५०५४ १९१४९] 0| 
१०, कंत्राटी सेवा १०४१२ २८९२ 1_0| 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च ११५५ २४२ ८१ 
१३, कार्यालयीन खर्च २१७५ ७६१ १५२ 
१४, भाडेपट्टी व कर ८७०० २४०० | 0| 
१९, आहार खर्च २६८४४ ५६३७ १८७९ 
२१, पुरवठा व सामग्री ५२८० ११०८ ३७० 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ८५६ १७९ po 
५०, इतर खर्च ७१२ १९९ fF 
एकूण (०१) (०१) २००६८५ ९२०९० १६४३२ 
८ | (99) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाला अनुदान 


(११) (०१) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाला अनुदाने 
(अनिवार्य) (२२३५-२१६१) 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-०४ 


अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट ० ता 
तरतूद वितरण 
(१) (२) (३) (४) (५) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) १०६०८३ 22200} 0 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) ४०७४२ २२४०८ ४०७४ 
एकूण (११) (०१) १४६८२५ ४४६८५ ४०७४ 
Q । (२३) संरक्षण अधिकारी 
(23) (09) संरक्षण अधिकारी (अनिवार्य (२२३५ ए ८५७ 
०१, वेतन २०५००० ११२७५० २०५०० 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क १२८२ ४४८ ९० 
१०, कंत्राटी सेवा ६०००० २१००० ७२०० 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च ३८१२ ८०० २६७ 
१३, कार्यालयीन खर्च १०००० ३५०० ७०० 
१४, भाडेपट्टी व कर ४१७८ १४६२ २९२ 
१७, संगणक खर्च ८००० १६८० ५६० 
२०, इतर प्रशासकीय खर्च ३५९० ७५३ २५२ 
एकूण (२३) (०१) २९५८६२ १४२३९३ २६८६१ 
एकूण १०३ ६४३३७२ २७९१६८ ४७३६७ 
| o | १०४,वृध्द, विकलांग व निराश्रीत व्यक्‍तींचे कल्याण 
(०१) (09) भिक्षेकारी गृह (अनिवार्य) (२२३५-२८७८) 
०१, वेतन १९१८९५ १०५५४२ १९१८९ 
03, अतिकालीन भत्ता १२४ २६ ८ 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ३५०० १२२५ २४५ 
१०, कंत्राटी सेवा ६२५ २१८ ४४ 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च १०८१ ३०२ 1_0| 
१३, कार्यालयीन खर्च १३७९ ४८२ ९७ 
१४, भाडेपट्टी व कर ५२९ १८५ ३७ 
१९, आहार खर्च ३०४९९ ६४०४ २१३५ 
२१, पुरवठा व सामग्री ३३७७ ७०९ २३६ 
५०, इतर खर्च ६३० १३२ १४४ 
एकूण (०१) (०१) २३३६३९ ११५२२५ २२०३५ 
एकूण १०४ २३३६३९ ११५२२५ २२०३५ 
१ १ | Coo, इतर खर्च 
(०१) (०४) इमारत दुरुस्ती (अनिवार्य) (२२३५-२२४१) 
२७, लहान बांधकामे २३१५ ४८६ pF 0| 
एकूण ८०० २३१५ ४८६ | | 
एकूण 02, समाज कल्याण १७२१२४८ ८१२०२१ ११९३१४ 
१२ | ६०, इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम 


१०४, ठेव संलग्न विमा योजना 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-०४ 


री का अर्थसंकल्पीय | यापूर्वी वितरीत | प्रस्तावित 
अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक / उद्दिष्ट ‘4 
तरतूद वितरण 
(१) (२) (३) (४) (५) 
(००) (०१) ठेव संलग्न विमा योजना (अनिवार्य) (२२३५-२२५२) 
८०, इतर खर्च १८० ६० i. 
एकूण ६०, इतर सामाजिक सुरक्षा १८० ६० 10 
एकूण २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण (अनिवाय १७२१४२८ ८१२०८१ ११९३१४ 
२. या शासन निर्णयाव्दारे वितरीत करण्यात आळेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना 


राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व अटी/ arta 
तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.४.४.२०२२ च्या शासन निर्णयात नमूद अटी/शर्तीचे पालन करण्याची जबाबदारी 
संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ अन्वये 
प्राप्त मान्यतेच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. विवरणपत्रातील स्तंभ-५ मध्ये दर्शविलेला निधी अर्थसंकल्पीय अंदाज, वितरण व संवितरण प्रणालीव्दारे 
वितरीत करण्यात आला आहे. 

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२१०१०११३८१३८७३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by JAHANGIR KYAMUDDIN KHAN 
Date: 2022.10.10 11:44:17 +05'30' 


(जहांगीर खान) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, बांद्रा, मुंबई 
३. सचिव, महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण बोर्ड, चेंबूर, मुंबई 
४. सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, वरळी, मुंबई 
५. उप आयुक्‍त (महिला विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
६. उप आयुक्त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
सर्व विभागीय उपायुक्‍त (महिला व बाल विकास) 
सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी 
. सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास), जिल्हा परिषद 
१०. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
११. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 
१२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१३. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-०४ 


१४. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१६. अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी (कार्यासन-२,३,७-अ,८,९,१०), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७. निवड नस्ती, का-०४. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


